RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३ - ९, २०१७ / श्रावण १२-१८ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २४,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई 
नगर भवन, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १३ जुलै २०१७ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , १ ९ ५८. 

क्रमांक CSD/१००/ २०१७.- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा महा. ६०) च्या कलम ९( ब) अन्वये व महाराष्ट्र शासनाचे 
दिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे 
करणे आवश्यक आहे. अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई , मे. Hindustan Petroleum 
Corporation Limited यांना या संस्थेच्या एकूण ५०,७९, ४०,८७५ शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Bonus Equity Shares ) वितरित 
व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किमतीच्या + Nil अधिमुल्यासह = एकूण रुपये ५०७,९ ४,०८,७५० च्या क्रमांक १०१६५८४५०१ ते 
१५२४५२५३७५ पर्यंतच्या एकूण (दोन्ही धरुन ) ५०,७९, ४०,८७५ शेअर्सवर ( Bonus Equity Shares ) रुपये ५०,७९ , ४०९ ( रुपये 
Fifty Lakh Seventy Nine Thousand Four Hundred Nine Rupees Only) एवढे भरणा केलेल्या एकत्रित मुद्रांक 
शुल्कास या आदेशाद्वारे मान्यता देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही. 


सुरेश जाधव, 
अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गो . ते. रुग्णालयाची नवीन इमारत, ९ वा मजला, गो . ते. रुग्णालय संकुल 

लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ एप्रिल २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम , १९ ४ ९ . 

क्रमांक एमईडी -१०१६ / प्र.क्र .४७१/शिक्षण- २. - महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम ( १९ ४ ९ चा अधिनियम अकरा ) च्या कलम २ पोट 
कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय 
आणि डॉ . आर. एन . कुपर महानगरपालिका सामान्य रुग्णालय, भक्तीवेदांत मार्ग, जुहू , विलेपार्ले (प.) ,मुंबई या संस्थेला उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ५ च्या पोट - कलमे ( १), ( २) व ( ३) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनार्थ, उक्त संस्था उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ -ई मधील तरतुदींचे पालन 
करेल या अटीच्या अधीन राहून , मान्यताप्राप्त संस्था 

म्हणून घोषित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अंजली वि . अंभिरे, 


शासनाचे उप सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
G. T. Hospital New Building, 9th Floor, G. T. Hospital Complex , 
Lokmanya Tilak Road , Mumbai 400 001, dated the 11th April 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANOTOMY ACT, 1949 . 


No. MED- 1016/ C.R. 471/ 16/ EDU - 2. — In exercise of the power conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 2 of the Maharashtra Anatomy Act , 1949 (XI of 1949), the Government of Maharashtra 
hereby declares the H.B.T. Medical College and Dr. R. N. Cooper Municipal General Hospital, 
Bhaktivedant Swami Marg , Juhu , Vile Parle (West), Mumbai as an approved institution for the 
purposes of sub -sections ( 1), (2 ) and (3 ) of section 5 of the said Act, subject to the condition that 
the said Institute shall comply with provisions of section 5E of the said Act . 


By order and in the name of the Governner of Maharashtra , 


ANJALI V. AMBHIRE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३ - ९, २०१७ / श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गो . ते. रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला, गो . ते. रुग्णालय संकुल 

लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १ जुलै २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम , १ ९ ४ ९ . 

क्रमांक एमईडी -१०१७ / प्र.क्र . २१३/ १७ /शिक्षण - २. - महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम (१ ९ ४९ चा अधिनियम अकरा ) च्या कलम २ 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे सेंट अॅन्ड्रयुज एज्युकेशन फाऊंडेशनचे सेंट 
अॅन्ड्रयुज कॉलेज ऑफ फिजीओथेरपी महाविद्यालय, मांजरी फाटा, हडपसर , पुणे या संस्थेला कलम ५ च्या पोट-कलमे (१ ), ( २) व ( ३ ) मध्ये 
नमूद केलेल्या प्रयोजनार्थ, उक्त संस्था उक्त अधिनियमाच्या कलम ५-ई मधील तरतुदींचेपालन करेल या अटीच्या अधीन राहून मान्यताप्राप्त संस्था 
म्हणून घोषित करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . प्र . चानकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
G. T. Hospital New Building, 9th Floor, G. T. Hospital Complex , 
Lokmanya Tilak Road , Mumbai 400 001, dated the 11th April 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANOTOMY ACT, 1949 . 


No. MED- 1017/ C.R. 213/ 17/ EDU - 2. — In exercise of the power conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 2 of the Maharashtra Anatomy Act , ( XI of 1949), the Government of Maharashtra hereby 
declares the St. Andrews Education Foundation s St. Andrews College of Physiotherapy , Manjari 
Phata , Hadapsar , Pune as an approved institution for the purposes of sub -section ( 1), (2 ) and ( 3 ) 
of section 5 of the said Act . subject to the conditions that the said institute shall comply with the 
provisions of section 5E of the said Act . 


By order and in the name of the Governner of Maharashtra , 


S. P. CHANKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८ , शके १९ ३ ९ 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१ ९ ५ 


सोमवार , ऑगस्ट १७, २०१५ / श्रावण २६ , शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 
मुख्य इमारत, १ ला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६. 
क्रमांक एमआरटी. २०१४ / प्र.क्र . ३५३/ टि -१. 

महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ४१ ) मधील कलम ३११ (१ ) व 
कलम ३२५ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल ( महसूल न्यायाधिकरण ) नियम, २००७ मधील नियम ३ व ४ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार महाराष्ट्र 
शासन श्री . मुकेश छगनराव खडके , जिल्हा न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) यांची महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, पुणे खंडपीठ येथे या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून तीन वर्ष कालावधीकरिता सदस्य म्हणून नियुक्त करीत आहेत . 


-महाराष्ट्र जमीन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विद्या हम्पय्या , 


शासनाच्या अवर सचिव . 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Main Building, 1st Floor, Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 17th August 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. MRT. 2014 / C.R . 353/ T - 1. - In exercise of the power conferred by sub -section ( 1) of section 
311 read with section 325 of Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ) and rules 
3 and 4 of Maharashtra Land Revenue ( Revunue Tribunal) Rules 2007, the Government of 
Maharashtra hereby appoints Shri Mukesh Chhahanrao Khadke, District Judge (Retired ), as 
member of Maharashtra Revenue Tribunal, Pune Bench , for the period of three years from the 
date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIDYA HAMPAYYA , 


Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १ ९ ३ ९ 


५ 


१ ९ ६ 


शुक्रवार , ऑगस्ट २१, २०१५ / श्रावण ३० , शके १ ९ ३७ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियम, २०११ . 

क्रमांक शाशैशु. २०१४ / प्र.क्र . १७५ ( अ ) एस एम- ६. - महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियम, २०११ ( २०१४ चा ७ ) 
त्यातील कलम ११ मधील पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन यानुसार दिनांक १० जुलै २०१५ अन्वये 
निर्गमित केलेला शासन निर्णय अधिक्रमित करून खालीलप्रमाणे पुनरीक्षण समिती गठित करीत आहे : 


, 


पुनरीक्षण समितीतील सदस्य खालीलप्रमाणे असतील 


( १ ) डॉ . एस . राधाकृष्णन , माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय 


अध्यक्ष 


पदसिध्द सदस्य सचिव 


( २ ) शिक्षण सहसंचालक ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), 

शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अविनाश साबळे , 


शासनाचे उप सचिव . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३ - ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , dated the 19th August 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF FEE ) ACT, 2011 . 


No. Shashaishu 2014 /Cr 175 (A )/SM6.-In exercise of the powers conferred by sub section ( 1) 
of section 11 of the Maharashtra Educational Institutions (Regulation of Fee ) Act, 2011 (Mah . VII 
of 2014 ) and in supersession of all the previous orders issued in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby constitute a Revision Committee for the purposes of the said Act . 


The Revision Committee shall consist of the following members , namely : 


( 1 ) Dr. Radhakrishanan , a retired High Court Judge 


Chairperson 


( 2 ) Joint Director of Education , (Secondary and 


Ex-Officio Member 


Higher Secondary ), Directorate of Education , 


Secretary 


Maharashtra State , Pune 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AVINASH SABLE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९ , २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


१ ९ ७ 


मंगळवार , ऑगस्ट २५, २०१५ / भाद्रपद ३, शके १ ९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ५८ . 

क्रमांक व्हीपीएम . २०१५ / प्र.क्र .१७२ / पं.रा . ३. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या (१९ ५८ चा महा. तीन ) कलम ४५ च्या 
उप- कलम ( २) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र 
शासन महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील अनुसूची-१ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील अनुसूची-१ मध्ये नोंद क्रमांक ७९ नंतर खालील दोन बाबी अंतर्भूत करण्यात येत आहेत : 

माहिती व तंत्रज्ञान 
८०.पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात, नागरिकांना द्यावयाच्या सेवांसाठी, माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर , माहिती संकलन करणे, संगणकासाठी हार्डवेअर , 
सॉफ्टवेअर यांची खरेदी, देखभाल , दुरुस्ती आणि आवश्यक असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्त करणे. 

अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत 


८१. पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात, अपारंपरिक ऊर्जास्रोताचा एकात्मिक विकास, ऊर्जास्रोत संवर्धन करणे, सुधारणा करणे, नियमन करणे आणि 
वापरास उत्तेजन देणे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . गिरिराज, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८ , शके १९ ३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , P.W.D. Building , 25 , Marzban Road , 

Fort , Mumbai 400 001, dated 25th August 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT Act, 1958 . 


No. VPM - 2015 /C.R . 172 /PR -3. - In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 
45 of the Maharashtra Village Panchayats Act, 1958 (Mah . III of 1958 ), and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby amends SCHEDULE -I to the 
said Act, as follows, namely : 

In SCHEDULE - I to the Maharashtra Village Panchayats Act, after entry 79 , the following 
shall be added , namely : 

Information and Technology 
80 - Use of information technology for citizen centric services and collection of data and all 
related procurement and maintenance of hardware , software and engagement of personnel within 
the area of the Panchayat . 

Non -Conventional Energy Resource 
81 – Integrated development, management and regulations of non -conventional resource 
within the area of the Panchayat . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. GIRIRAJ, 
Principal Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १ ९ ३ ९ 


९ 


१ ९ ८ 


मंगळवार , ऑगस्ट २५, २०१५ / भाद्रपद ३, शके १ ९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


मर्झबान पथ , 


बांधकाम भवन , २५ , 

फोर्ट 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक झेडपीए . २०१५ / प्र.क्र .१३९ / पं.रा. -१. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या, (१ ९ ६२ चा महाराष्ट्र पाच) कलम 
१०० चा उप - कलम (२ ) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील अनुसूची-१ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील , अनुसूची-१ मध्ये नोंद क्रमांक १२९ नंतर खालील दोन बाबी अंतर्भूत करण्यात 
येत आहेत : 

माहिती व तंत्रज्ञान 


१३०. जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात , नागरिकांना द्यावयाच्या सेवांसाठी, माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर , माहिती संकलन करणे, संगणकासाठी 
हार्डवेअर , सॉफ्टवेअर यांची खरेदी, देखभाल दुरुस्ती आणि आवश्यक असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्त करणे. 


अपारंपरिक उर्जास्त्रोत 


१३१. जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात , अपारंपरिक उर्जास्रोत संवर्धन करणे, सुधारणा करणे, नियमन करणे आणि वापरास उत्तेजन देणे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . गिरिराज, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


25 , Bandhakam Bhavan , P.W.D. Building, Marzban Road 

Fort , Mumbai 400 001, dated 25th August 2015 . 


NOTIFICATIONS 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITI ACT, 1961. 

No. ZPA . 2015 / C.R.139 /P.R.1. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 
100 of the Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of 
all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby amends 
Schedule - I to the said Act , as follows, namely : 

In Schedule - I to the Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Act , after entry 129 , 
the following shall be added , namely : 

Information and Technology 
" 130 – Use of information technology for Citizen Centric Services and collection of data and 
all related procurement and maintenance of hardware , software and engagement of personnel 
within the area of the Zilla Parishad ." 

Non -Conventional Energy Resource 
" 131 - Integrated development, management and regulations of non -conventional resource 
within the area of the Zilla Parishad . " 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. GIRIRAJ , 
Principal Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १ ९ ३ ९ 


१ ९९ 


मंगळवार , ऑगस्ट २५, २०१५ / भाद्रपद ३, शके १ ९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक झेडपीए. २०१५ / प्र.क्र .१३ ९( १) /पं.रा . १. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या (१९ ६२ चा महा . पाच ) कलम 
१०१ चा उप - कलम ( २) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, 
महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील अनुसूची -२ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील , अनुसूची-२ मध्ये नोंद क्रमांक ७५ नंतर खालील दोन बाबी अंतर्भूत करण्यात येत 
आहेत : 

माहिती व तंत्रज्ञान 
७६. पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रात , नागरिकांना द्यावयाच्या सेवांसाठी, माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर, माहिती संकलन करणे , संगणकासाठी 
हार्डवेअर , सॉफ्टवेअर यांची खरेदी, देखभाल- दुरुस्ती आणि आवश्यक असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्त करणे. 

अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत 


~ 


- 


७७. पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रात , अपारंपरिक ऊर्जास्रोत संवर्धन करणे, सुधारणा करणे, नियमन करणे आणि वापरास उत्तेजन देणे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . गिरिराज, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


25 , Bandhakam Bhavan , P.W.D. Building, Marzban Road 

Fort, Mumbai 400 001, dated the 25th August 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITI Act , 1961. 

No. ZPA . 2015 / C.R.139 ( 1)/P.R.1.-In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of 
section 101 of the Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Act, 1961 (Mah . V of 1962 ), 
and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby amends 
Schedule - II to the said Act , as follows, namely : 

In Schedule- II to the Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Act , after entry 
75 , the following shall be added , namely : 

Information and Technology 
76. Use of information and technology for citizen centric services and collection of data and 
all related procurement and maintenance of hardware , software and engagement of personnel 
within the area of the Panchayat Samiti. 

Non -Conventional Energy Resource 
77. Integrated development , management and regulations of non - conventional resource 
within the area of the Panchayat Samiti, 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V.GIRIRAJ, 
Principal Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १ ९ ३ ९ 


१३ 


२०० 


बुधवार , ऑगस्ट २६, २०१५ / भाद्रपद ४, शके १९ ३७ 


. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ . 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१. 

क्रमांक. झेडपीबी. २०१४ / प्र.क्र .३९ / मोताळा /पं.रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१ ९ ६५ ( १९ ६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१ अ च्या पोट -कलम ( १), (१ अ ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, नगरविकास विभाग, क्र . एमयुएन. २०१४ / प्र.क्र . ९ ६ /नवि-१८, दिनांक ४ मार्च २०१५ ( यात यापुढे 

उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ च्या पोट- कलम (२ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि 
त्या करीता मोताळा नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट-कलम ( २) चा खंड ( घ ) चा 
पोटखंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा महसुली गावासंबंधात, बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( तिने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , क्रमांक 
मपाह. १९९ ७/ प्र.क्र . ६४५/५६( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर मोताळा नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort , Mumbai 400 001, dated the 26th August 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2014 /CR - 39 /Motala /PR -5.— Whereas , the Government of Maharashtra , under the 
Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 /C.R . 96 /UD - 18 , dated the 4th March 
2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the powers conferred 
by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified the local area of 
revenue Village of Motala , in Buldhana District to be a transitional area , for which a Nagar 
Panchayats, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the name of the 
Motala Nagar Panchayats, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - clause (vi) of clause ( d ) of sub 
section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets , rights and liabilities of the Buldhana Zilla Parishad , in respect 
of the revenue village Motala in Buldhana District (including the rights and liabilities under any 
agreement or contract made by it), shall stands transferred to and shall vests in the Nagar 
Panchayat of Motala , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. MPH . 1997 /CR -645 /56 ( 47), dated the 20th 
July 1999. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३ - ९, २०१७ / श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


१५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ . 


आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक . झेडपीबी. २०१४ / प्र.क्र .३९ / संग्रामपूर /पं.रा . ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम (१ ), ( १ अ ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, नगरविकास विभाग , क्र . एमयुएन . २०१४ / प्र.क्र . ९ ६/ नवि-१८ , दिनांक ४ मार्च २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम (२ ) मध्ये तरतूद 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे 
आणि त्याकरिता संग्रामपूर नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट-कलम ( २) चा खंड ( घ ) चा 
पोटखंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
असा निदेश देते की , बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर महसुली गावासंबंधात, बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , 
क्रमांक मपाह. १९९ ७/ प्र.क्र . ६४५/५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर संग्रामपूर नगर पंचायतीकडे 
हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहीत असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort , Mumbai 400 001, dated the 26th August 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2014 /CR - 39/ Sangrampur /PR -5.— Whereas, the Government of Maharashtra , under 
the Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 /C.R . 96 /UD - 18 , dated the 4th 
March 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the powers 
conferred by sub - sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils, 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified the local 
area of revenue village of Sangrampur , in Buldhana District to be a transitional area , for which a 
Nagar Panchayats, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the name of 
the Sangrampur Nagar Panchayats , is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- clause (vi) of clause (d ) sub -section 
(2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 
1962), and of all other powers enabling it in that behalf , the Government ofMaharashtra hereby 
directs that all the assets , rights and liabilities of the Buldhana Zilla Parishad, in respect of the 
revenue village Sangrampur in Buldhana District ( including the rights and liabilities under any 
agreement or contract made by it), shall stands transferred to and shall vests in the Nagar 
Panchayat of Sangrampur, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH , 1997 /CR -645 /56 (47), dated 
the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १ ९ ३ ९ 


१७ 


२०१ 


गुरुवार , ऑगस्ट २७, २०१५ / भाद्रपद ५ , शके १९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१५ 

( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम-३ ) 


अधिसूचना क्र . १ 


( संदर्भ 


नियम १ चा उप नियम -२ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए. १०१५/ (१६७/१५ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २) , 
( ३), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील . 


ज्या तारखेपासून 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू 

होणारे क्षेत्र 


लागू होईल 


लागू 
करावयाची 
कलमे 
( ४ ) 


शेरा 


ती तारीख 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


उरमोडी प्रकल्प , 


सर्व 


१५ सप्टेंबर 


ता . जि . सातारा . 


२०१५ . 


उरमोडी प्रकल्पांतर्गत : 
( १ ) डावा कालवा कि.मी. १ ते १५ व उजवा कालवा कि.मी. चे सर्व लाभक्षेत्र 
( २ ) अंबवडे, कामथी, भोंदवडे, गणेशवाडी व भाटमरळी या पाच उपसा सिंचन 

योजनेवरील सर्व लाभक्षेत्र . 
( ३ ) खटाव कालवा कि.मी. ४२ ते ७६ वरील थेट विमोचक , वितरीका व 

उप वितरीका यांचे लाभक्षेत्र . 
( ४ ) माण कालवा कि.मी. १ ते ३१ मधील सर्व लाभक्षेत्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 . 


Dated the 27th August 2015 


[ See Section 1 ( 3 ) of the Act] 


NOTIFICATION - 1 


[See Rule – 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 


No. CDA , 1015 /( 167/15 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by Sec. 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas , Irrigation Projects, 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), (3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under Sec . 7 , no water 
shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land 
and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the 
holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Sr. 


Applicable Area 


Remarks 


Sections Date of 
applied Applications 


No 


Name of 
Irrigation 
Project 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


All 


15th 


September 

2015 . 


Urmodi 

Under Urmodi Project : 
Irrigation ( 1 ) Entire Command Area of Left Bank Canala KM.1 to 
Project , Tal. 

15 and Right Bank Canal Km . 1 to 35 . 
and Dist. Satara . (2 ) Entire Command area of Ambawade, Kamathi, 

Bhondawade, Ganeshwadi, Bhatmarali Lift 

Irrigation Schemes ( Total 5 LIS ) . 
( 3 ) Entire Command area of Khatav canal from 

Km . 42 to 76 All Dy . and Direct outlets and Sub Dy . 

there on . 
( 4 ) Entire Command area ofMan canal from Km . 1 to 31 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , ऑगस्ट ३ - ९, २०१७/ श्रावण १२-१८ , शके १ ९ ३ ९ 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 


[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३)] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए.१०१५ / (१६७/१५ ) / लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टित केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा 


अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार 
देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे . 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


उरमोडी पाटबंधारे प्रकल्प , ता . जि . सातारा , 

कार्यकारी अभियंता , कलम -६ (१ ), ९( २), ९ ( ४ ), ९( ६ ), ९( ९ ) , १० ( १ ) , 
उरमोडी प्रकल्पांतर्गत : 

उरमोडी धरण विभाग , १२( २), १२ ( ६ ), १२ (९ ) , १३ ( १), १३ ( ३ ), १५ ( ४ ) , 
( १) डावा कालवा कि.मी. १ ते १५ व उजवा 

सातारा . 

१५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १८ ( २) , १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), २१( १ ), २२ , 
कालवा कि.मी. चे सर्व लाभक्षेत्र . 

२३ ( १) , २६ ( १ ), ४१ , ४२( १ ), ६८ ( १ ), ४४ , ४५ , 
( २) अंबवडे, कामथी, भोंदवडे, गणेशवाडी व 

४७( २) व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य ., नियम-३ 
भाटमरळी या पाच उपसा सिंचन योजनेवरील 

कलम १८ ( ९ ): लघुवितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
सर्व लाभक्षेत्र . 

कलम १९ ( २) : लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
( ३ ) खटाव कालवा कि.मी. ४२ ते ७६ वरील थेट अधीक्षक अभियंता , सातारा कलम ६ ( ५ ), १६ (१ ), ४२( २ ) 

विमोचक , वितरीका व उप वितरीका यांचे लाभक्षेत्र . पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , कलम १८ ( ९ ): उच्च स्तरीय पाणी वापर संस्था 
( ४ ) माण कालवा कि.मी. १ ते ३१ मधील सर्व 

सातारा. 

कलम १९ ( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय , 
लाभक्षेत्र 

मध्यम व मोठ्या प्रकल्पावरील कालवास्तरीय पाणी 

वापर संस्था. 
मुख्य अभियंता ( विप्र ), कलम- १६ (३ ): मध्यम व मोठे प्रकल्प 
जलसंपदा विभाग , पुणे. कलम १९ ( २ ): मोठ्या प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय 

पाणी वापर संस्था . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ अ 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th August 2015 


NOTIFICATION - 2 


[See Act Section 1 ( 3 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 


No. CDA . 1015/167/15 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers are 
given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act 
Section 2 (f). 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 , Section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Sr. 


Project and Command Area 


Canal officers 


No. 


Sections of MMISF ACT 2005 of which 
powers are given to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Under Urmodi Project : 
( 1 ) Entire Command Area of 

Left Bank Canala KM . 1 to 
15 and Right Bank Canal 


Executive Engineer , 
Urmodi Dam 
Division , Satara . 


Section 6 ( 1), 9 (2 ), 9( 4 ), 9 (6 ), 9( 9), 10 ( 1), 12 ( 2), 12 (6 ), 
12 ( 9 ), 13 ( 1 ), 13( 3 ), 15 (4 ), 15 (6 ), 15 ( 9 ), 18 ( 2 ), 18 (4 ), 
18 ( 6 ), 21( 1 ) 22 , 23( 1 ), 26 ( 1 ) , 41, 42 ( 1 ), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 
47 ( 2 ) , 48 , 


Km . 1 to 35 . 


MMISF Rule Section 3 : 


Section 18 ( 9 ) : Minor Level Water Users Associations. 
Section 19 ( 2 ) : Minor Level Water Users Associations 


(2 ) Entire Command area of 

Ambawade, Kamathi, 
Bhondawade ,Ganeshwadi, 
Bhatmarali Lift Irrigation Superintending 

Schemes ( Total 5 LIS ). Engineer , Satara 
(3 ) Entire Command area of Irrigation Project 

Khatav canal from Km . 42 Circle , Satara . 
to 76 All Dy. and Direct 

outlets and Sub Dy . there on . Chief Engineer ( SP ) , 
( 4 ) Entire Command area of Water Resources 

Man canal from Km . 1 to 31. Department , Pune . 


and Distributary Level Water Users Associations. 
Section 6 (5 ), 16 ( 1 ) , 42 ( 2 ) 
Section 18 ( 9 ) : All Senior - Leval Water Users 
Associations. 
Section 19 (2 ) : Project Level WUA of Medium Project 
and CLA ofMajor and Medium Project . 
Section16 ( 3 ) Medium and Major projects 
Section 19( 2 ) : Project level water Users Association of 
Major Project. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९ , २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


२१ 


२०२ 


शुक्रवार , ऑगस्ट २८ , २०१५ / भाद्रपद ६ , शके १९ ३७ 


- 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी २०१५ / प्र.क्र .३४२/ उ- १४. - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) चे कलम २, खंड ( ग ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबत जोडण्यात आलेले अनुसूचित उल्लेखलेले मौजे भांबोली, तालुका 
खेड, जिल्हा पुणे येथील क्षेत्रास दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ पासून 

औद्योगिक क्षेत्र 

म्हणून जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 

मौजे भांबोली, तालुका खेड , जिल्हा पुणे 
अ.क्र . 

क्षेत्र अ.क्र . 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
( हे . आर ) 

( हे . आर ) 


गट नंबर 


गट नंबर 


२८ पैकी 


८.६६ 


१० 


४८/२ 


०.७ ९ 


२ 


३२ 


०.८३ 


११ 


४८/३ 


०.७ ९ 


३ 


३६ 


२.२७ 


१२ 


३३१ 


०.९ ० 


४ 


३७ 


०.५३ 


१३ 


३३२ 


०.७४ 


५ 


३ ९ 


०.५ ९ 


१४ 


३३६ 


०.३६ 


६ 


४०/२ 


१.४० 


१५ 


३३८ 


०.८३ 


७ 


४०/३ 


१.४१ 


१६ 


३४० 


०.६४ 


८ 


४१ 


२.०१ 


१७ 


३४१/१ 


०.६० 


९ 


४२ 


०.७१ 


१८ 


३४१/२ 


०.७८ 


एकूण . 


२४.८४ 


चतुः:सिमाः 


- 


उत्तरेस . मौजे भांबोली गट नं . ३३, ४३, ५१, ५५, ५६ व मऔविम ची शीव . 
दक्षिणेस मऔविम ची शीव . 
पूर्वेस .- मौजे भांबोली गट नं . २८ पैकी, ४० व मऔविम ची शीव . 
पश्चिमेस मौजे भांबोली गट नं . ४३, ४७ व मऔविम ची शीव. 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वै. भू . लटके , 
शासनाचे उप सचिव . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८ , शके १९ ३९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th August 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 

No. IDC . 2015 /( 342 )/ Ind 14. - In exercise of the powers conferred by clause ( g ) of section 2 of 
the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 (Mah . III of 1962), the Government of 
Maharashtra hereby declares , with effect from 28th August 2015 , the certain areas of Village 
Bhamboli in Taluka Khed of District Pune, mentioned in the Schedule appended hereto , to be an 
industrial area for the purposes of the said Act . 

Schedule 
Village Bhamboli , Taluka Khed , District Pune 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area 

( 3 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area 
( 3 ) 


(H.R. ) 


(H.R. ) 


1 


28 Pt 


8.66 


10 


48/2 


0.79 


2 


32 


0.83 


11 


48/3 


0.79 


3 


36 


2.27 


12 


331 


0.90 


4 


37 


0.53 


13 


332 


0.74 


5 


39 


0.59 


14 


336 


0.36 


6 


40/2 


1.40 


15 


338 


0.83 


7 


40/3 


1.41 


16 


340 


0.64 


8 


41 


2.01 


17 


341/1 


0.60 


9 


42 


0.71 


18 


341/2 


0.78 


Total ... 


24.84 


Boundaries : 


.. 


.. 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Bhamboli Gat No. 33 , 43 , 51, 55 , 56 and MIDC Boundary . 
MIDC Boundary . 
Village Bhamboli Gat No. 28 Pt., 40 and MIDC Boundary . 
Village Bhamboli Gat No. 43 , 47 and MIDC Boundary . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


२३ 


२ 


२०३ 


शनिवार , ऑगस्ट २ ९ , २०१५ / भाद्रपद ७, शके १ ९ ३७ 


गृहनिर्माण विभाग 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ . 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१. 

क्रमांक धापुप्र . २०१२ / प्र.क्र . ९६/ झोपसु. - महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ ( १९ ७१ चा महा . 
२८ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, शासकीय अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग, क्र . 
धापुप्र. २०१२ /प्र.क्र . ९ ६/ झोपसु, दिनांक २६ डिसेंबर २०१३ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मधील उप- नोंद (६ ) च्या समोरील स्तंभ ( ३) मध्ये , “ उप मुख्य अधिकारी, जागतिक 
बँक प्रकल्प, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ .” या मजकुराऐवजी “ उप मुख्य अधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, सेक्टर -५ , मुंबई गृहनिर्माण 
व क्षेत्रविकास मंडळ . ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बी . जी . पवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३- ९, २०१७/ श्रावण १२-१८, शके १९ ३ ९ 


HOUSING DEPARTMENT 
2nd Floor ,Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th August 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971 . 


No. Dhapupra . 2012 /CR - 96 /Zopasu . In exercise of the powers conferred by section 3 of the 
Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 (Mah . XXVIII 
of 1971), the Government of Maharashtra hereby amends the Government Notification , Housing 
Department, No. Dhapupra . 2012 /CR - 96 /Zopasu , dated 26th December 2013 , as follows : 


In the Schedule appended to the said notification , in column (2 ), in sub -entry 6 , in column 
( 3 ), for the words “ Deputy Chief Officer , World Bank Project , Mumbai Housing and Area 
Development Board .” the words and figure “ Deputy Chief Officer, Dharavi Redevelopment Project , 
Sector- 5 , Mumbai Housing and Area Development Board .” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


